जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक ०१/०१/२०२० व दि.०१/०१/२०२२ रोजीच्या 
एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२४/प्र.क्र.१४/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- 9) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.३३८/आस्था-४, 

दिनांक ०९.१०.२०२३ 

२) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडील क्र.२०२१ 

विशा/आस्था/झेडपीई/कावि ८०, दि.०१.०२.२०२१ 

३) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर यांचेकडील 

जाक्र/बांध/आस्था-३/कावी-१०६/२०२४, दि.०८.०१.२०२४ 
शासन शुध्दीपत्रक:- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (विद्युत व यांत्रिकी) या संवर्गातील कनिष्ठ 
अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०२० व दि.०१/०१/२०२२ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ 
क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर व कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, छत्रपती 
संभाजीनगर यांचेकडील अनुक्रमे संदर्भाधीन २ व 3 येथील पत्रान्वये केलेल्या शिफारश्ीच्या अनुषंगाने 
संदर्भ क्र.१ येथील दि.०९.१०.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमध्ये श्री. आर. व्ही. केलो यांच्या नावाचा 
खालीलप्रमाणे समावेश करण्यात येत आहे:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रक दि.०९.१०.२०२३ नुसार दिनांक ०१.०१.२०२० ते 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता सुचीमधीळ भाग-२ (पदविकाधारक) (विद्युत) येथे श्री. आर. 
व्ही. केलो यांचे नाव अ.क्र.”१८ अ” येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 
३. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध झाली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.२ 
प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून संदर्भ क्र.१ येथील दि.०९.१०.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये या शुद्धीपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहेत. 
श्री. आर. व्ही. केलो यांचा सेवाज्येष्ठता अनुक्रमांक सोबत जोडलेल्या सुधारित नोंद प्रपत्रात नमूद 
केल्यानुसार निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.१४/आस्था-४ 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/95॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर-उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२३१७४७५९५२२० असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत:- भाग-२ (पदविकाधारक)(विद्युत) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 
POPAT DATTATRAYA oN ICN = POPAT DATTATRAYA DESHMUKH, © = IN, 


= MAHARASHTRA, O = RURAL DEVELOPMENT 


DESHMUKH AFPDOOF 


Date: 2024.01.23 17:50:05 +05'30' 


(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त (ईमेलद्वारे) 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ईमेलद्वारे) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर यांना सदरहू 

ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या 

निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत शासनास सादर 

करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

५) अवर सचिव (आस्था-३)/कक्ष अधिकारी (आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्राळय, मुंबई 

६) निवड नस्ती (आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः'जिपअ-२०२४/प्र.क्र.१४/आस्था-४, दि.२३.०१.२०२४ सोबतचे भाग-२ (पदविकाधारक) विद्युत वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


अंतिम बांधकाम/पाणी ane ange 
ज्येष्ठता | कर्मचा-याचे जिल्हा । पुरवठा/सिंचन eae Sa शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता 
न जन्म दिनांक पदावरील नियमित | wat परि. शेरा 
सुचीमधील नांव परिषद = | यापैकी कोणत्या पात्रता दिनांक क्षा उत्तीर्ण/सुट 
अनुक्रमांक नियुक्तीचा दिनांक 
अनुक्रमांक विभागात कार्यरत 
आहेत. 
हि २ ३ ॥__ 4 ६ 1 ७| ८ ९ १० | ० 
भाग-२ (पदविकाधारक) विद्युत 
श्री. आर. व्ही. | छत्रपती वाति 
अ बांधकाम डी खुला Ee 
| मग र १३.०७.१९९१ | डी. ई. ई. ०३.०२.२०१६ खुला नाही 


